ग्रामन्यायालय माले मुळशी व हवेली, 
जिल्हा पुणे येथील ग्रामन्यायालयांसाठी 
कार्यालय प्रमुख, आहरण व संवितरण 
अधिकारी आणि नियंत्रण अधिकारी 
घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः SSSA २०२२/प्र.क्र.७८/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २९ एप्रिल, २०२२ 


वाचा- 

१ शासन अधिसूचना विधि व न्याय क्रमांकः सीआरसी १००९/(३७/का.बारा, 
दिनांक २९ सप्टेंबर, २००९ 

२ शासन अधिसूचना विधि व न्याय क्रमांकः ग्रामन्या ३५१५/प्र.क्र.५७/का.बारा, 
दिनांक १७ ऑगस्ट, २०१५ 

३ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक सीआरसी २००९/प्र.क्र.३७/का.१२, 
दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०१२ 

४ प्रबंधक (निरीक्षणे १), मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक B(W)A-9808 of 2008/ 
36 6/8832, दिनांक ०९ फेब्रुवारी, २०२२ 


प्रस्तावना- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील दिनांक २९ सप्टेंबर, २००९ रोजीच्या शासन 
अधिसुचनेअन्वये पुणे जिल्ह्यातील हवेली येथे ग्राम न्यायालय स्थापन करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
आली आहे. तसेच, संदर्भाधीन अ.क्र. २ येथील दिनांक १७ ऑगस्ट, २०१५ रोजीच्या शासन 
अधिसुचनेन्वये पुणे जिल्ह्यातील मुळशी माले येथे ग्राम न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात 
आली आहे. उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. ३ येथे नमूद दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०१५ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये राज्यात स्थापन करण्यात येणा-या एकूण २५ ग्राम न्यायालयांसाठी पद निर्मिती करण्यात 
आली आहे. जिल्हा न्यायालय पुणे यांनी ग्राम न्यायाळयासाठी PFMS प्रणालीद्वारे निधि वितरण 
करण्यात येणार असल्याने जिल्हा न्यायाधिश ३ पुणे यांना योजनेचे नियंत्रण अधिकारी आणि 
न्यायाधिकारी ग्राम न्यायाळय उरुळीकांचन हवेली व माले मुळशी (न्यायालय क्रमांक ७ जिल्हा पुणे यांना 
योजनेचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्याची विनंती मा.उच्च न्यायालय मुंबई 
यांचेमार्फत केली आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा न्यायाधिश ३ पुणे यांना पुणे येथील ग्राम न्यायालय मुळशी 
माले व उरुळीकांचन हवेली या दोन्ही ग्राम न्यायालयांसाठी ग्राम न्यायालय योजनेचे नियंत्रण अधिकारी 
; आणि न्यायाधिकारी ग्राम न्यायाळय उरुळीकांचन हवेली व माले मुळशी (न्यायालय क्रमांक ७, जिल्हा 
पुणे यांना ग्राम न्यायालय योजनेचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकःडीडीओ २०२२/प्र.क्र.9८/का.१२ 


शासन निर्णय- 

उरुळीकांचन हवेली, जिल्हा पुणे आणि मुळशी, जिल्हा पुणे येथे ग्राम न्यायालय कायदा २००८ 
अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या ग्रामन्यायालयांसाठी महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ मधील नियम 
क्रमांक १५(३) व १५६ अन्वये न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय उरुळीकांचन हवेली व माले मुळशी 
(न्यायालय क्रमांक ७ जिल्हा पुणे यांना "कार्यालय प्रमुख" तसेच, “आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, या ग्राम न्यायालयांसाठी जिल्हा न्यायाधिश ३ पुणे यांना "नियंत्रण 
अधिकारी " म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेशा वित्तिय बाबींपुरतेच मर्यादीत राहतील. 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक fas २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग २, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तिय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला, उप विभाग एक, 
अनुक्रमांक तीन येथे नमूद नियम क्रमांक २ अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यास आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२९१६०८५१४०१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BHAGYASHREE वचा 
RAJENDRA BHAIDKAR मा0 


(भाग्यश्री भाईडकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रबंधक (निरीक्षणे-१/२), उच्च न्यायाळय अपील शाखा, मुंबई, 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिहा, जिल्हा व सत्र न्यायालय पुणे, 

३. जिल्हा न्यायाधिश ३, पुणे, 

४. न्यायाधिकारी , ग्राम न्यायालय उरुळीकांचन हवेली व माळे मुळशी (न्यायालय क्रमांक ७, जिल्हा 
पुणे, 

५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे, 

७. उप कोषागार अधिकारी, पुणे 

८. कक्ष अधिकारी (व्यय-५/ आ.पु.क., वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. कक्ष अधिकारी का.७/२३/२४/२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.निवडनस्ती (का.१२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


